केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा 
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकांकरीता 
बीडीएस प्रणालीवर निधी वितरित करणेबाबत 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०५७८०१) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ८ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२२ 


वाचा: १ 
२ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ व ३.२.२०२२ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे - ११७०१२/२९/२०२०/एफ वाय दि. १.१.२०२१ 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे - ११७०१२/२९/२०२०/एफ वाय दि. ३०.९.२०२१ 

कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.पुरक ११२१/प्र.क्र १९६/पदुम-१४ 


Se क रन... ककल 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष २४०५७७९५ केंद्र हिस्सा खाली 
रु.९१४.७६ लाख इतका निधी पावसाही अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आला आहे. 
लेखाशीर्ष २४०५७८०१ राज्य हिळऊ्याखाली अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२१-२२ करीता 
अर्थसंकल्पिय तरतूद निरंक असून पावसाळी अधिवेशनात मंजूर पुरवणी मागणी रु. १.०० हजार व 
डिसेंबर २०२१ च्या अधिवेहानात पुरवणी मागणीव्दारे रु. ४६२.०० लाख मिळून रु. ४६२.०१ लाख इतका 
निधी उपलब्ध आहे. सदर योजनेकरीता अनुसूचित घटकांसाठी केंद्र शासनाने उपरोक्त संदर्भित पत्र 
क्र.२. व्दारे रु. ४००.०० लाख व संदर्भित पत्र क्र ३. अन्वये रु. २९३.०० लाख असा मिळून एकूण 
रु.६९३.०० लाख एवढा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये निधी वितरणाकरीता झासनाने 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४ 
नस्तीवरील प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन सन २०२०-२१ मधील अनुसूचित 
जातीमधील एकूण ५४ लाभार्थ्याकरीता रु. १९२.४९ लाख व सन २०२१-२२ मधील १४८ लाभार्थ्यासाठी 
रु. १९५.६९ लाख मिळून एकूण २०२ लाभार्थ्यासांठी रु. ३८८.१८ लाख एवढा निधी राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष २४०५७८०१ अंतर्गत प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 
खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च 
करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ८ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

४. विभाग प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता 
येईल. 

५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१४.१०.२०२१ व ३.२.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावी. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. दि.१४.१०.२०२१ व ३.२.२०२२ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.४८/व्यय ४ दि. २२.२.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलबध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२३१२०१०१५५२२ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 


Prashant Pundlik DN: CN = Prashant Pundlik Wagh, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
Wa h OU = Social Justice & Special Assist Department 
g Date: 2022.03.23 12:02:58 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 
३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


